महाराष्ट्रात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूक २०१४ -साठी 
पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर यांनी भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित 
केलेल्या खाजगी वाहनांच्या देयकांची रु. ९,६०,०८०/- 
इतकी रक्‍कम अदा करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०७१४१/४०७/प्र.क्र.११३/विशा १ अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :१८ मार्च, २०१६. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/३०/वाहन अधिग्रहण-नाशिक 
श./१५४/२०१४, दिनांक १०.१२.२०१४. 


महाराष्ट्रात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूक - २०१४दरम्यान दि. १९.४.२०१४ ते 
दि. २४.४.२०१४ या कालावधीत पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांच्या आस्थापनेवर प्रत्येक पोलीस 
ठाण्यास प्रत्येकी दोन वाहने अशी एकूण ३० वाहने प्रादेशिक परिवहन विभाग, नाशिक यांनी ठरवून 
दिलेल्या भाडेदर पत्रकानुसार घेण्यात आली होती. त्यासाठीच्या रु. ९,६०,०८०/- इतक्या खर्चाच्या 
VEDAS HATA मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 
शासन निर्णय:- 

लोकसभा निवडणूक - २०१५ च्या बंदोबस्तासाठी दि. १९.४.२०१४ ते दि. २४.४.२०१४ या 
कालावधीत पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांनी त्यांच्या आस्थापनेवर भाड्याने घेतलेल्या खाजगी 
वाहनांचा रु. ९,६०,०८०/- इतका ( अक्षरात रुपये नऊ लक्ष साठ हजार ऐंशी फक्त ) भाडेखर्च अदा 
करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदरचा खर्च मागणी क्र .“बी-१ २०५५, पोलीस (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बळ, दत्तमत (२०५५ ०१६८) ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१५-१६ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ १११/२०१६/व्यय-७ , दिनांक ४.३.२०१६ 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आहे. 

सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०३१८१६१६११६६२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Bhanudas B Ingale ८५५ 
(भा. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर. 
३) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
५) वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


